Reg . No . NPCITY/ 236/ 2015 - 17 


Sh 


ल 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १ , अंक ३३( २ )] शुक्रवार , नोव्हेंबर ६ , २०१५/ कार्तिक १५ , शके १९३७ [ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये १८ .०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग ४- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो ,जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( असा .), ( ना . वि . पु ), म . शा . रा ., अ . क्र . १९६ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक कार्या- १२- अका- २-नपाप्र - कावि.- १०८९- २०१५. 


मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र मुंबई यांचे पत्र क्र . रानिआ- नप -२०१५-प्र . क्र . १३- का .- ६, दिनांक २८ सप्टेंबर , २०१५ निवडणूक 
कार्यक्रमानुसार महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १९ ( १) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , धीरजकुमार, जिल्हाधिकारी, भंडारा या आदेशाद्वारे असे जाहीर करतो की , मोहाडी नगर पंचायतीच्या दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ रोजी 
घेण्यात आलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये खालील अनुसूचित निर्दिष्ट उमेदवार त्यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या प्रभागामधून नगर पंचायत सदस्य 
पदासाठी निवडून आलेले आहेत . 


अनुसूची 


अ . क्र . प्रभाग 

क्रमांक 
( १) (२) 


60ccww. 


rrmoo 

wa 


निवडावयाची आरक्षणाचा तपशील 

निवडून आलेल्या उमेदवारांचे नाव व पत्ता 
सदस्य संख्या 
( ३ ) 
सर्वसाधारण 

सिंगणजुडे राजन देवचंद , टिळक वॉर्ड , मोहाडी, ता . मोहाडी , जि . भंडारा . 
सर्वसाधारण 

सोनकुसरे जितेंद्र पांडुरंग , टिळक वॉर्ड , मोहाडी , ता . मोहाडी , जि . भंडारा . 
सर्वसाधारण स्त्री राखीव सेलोकर रागिणी दयाकर , मु. पो . मोहाडी , ता . मोहाडी , जि . भंडारा . 
अनुसूचित जमाती स्त्री राखीव शोभा मारोती बुरडे, टिळक वॉर्ड, मोहाडी, ता . मोहाडी, जि . भंडारा . 
नामाप्र सर्वसाधारण 

सुनिल तेजराम , नेहरु वॉर्ड , मोहाडी, ता . मोहाडी, जि . भंडारा . 
नामाप्र स्त्री राखीव 

मनिषा मनोहर गायधने , राजेंद्र वॉर्ड, मोहाडी , ता . मोहाडी, जि . भंडारा . 
सर्वसाधारण 

देशमुख रविकांत शालीकराम, राजेंद्र वॉर्ड , मोहाडी , ता . मोहाडी, जि . भंडारा. 
नामाप्र स्त्री राखीव 

निमजे स्वाती महेश , सुभाष वॉर्ड , मोहाडी , ता . मोहाडी, जि . भंडारा . 
अनुसूचित जमाती सर्वसाधारण सोरते सुनीता चंद्रशेखर , सुभाष वॉर्ड , मोहाडी, ता . मोहाडी , जि . भंडारा. 


७ 
८ 


ना .- एक - अ- १ ( १६९०). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ६ , २०१५/ कार्तिक १५ , शके १९३७ 


( १ ) 


( २ ) 


η 


σ 


σ 


σ 


σ 


अनुसूची - चालू 
( ४ ) 

( ५ ) 
अनुसूचित जाती स्त्री राखीव पारधी सायत्रा बेनीराम , सुभाष वॉर्ड , मोहाडी , ता . मोहाडी , जि . भंडारा . 
सर्वसाधारण स्त्री राखीव बोकडे गीता विजय, सुभाष वॉर्ड, मोहाडी , ता . मोहाडी , जि . भंडारा . 
अनुसूचित जमाती स्त्री राखीव श्रीपाद अरूणा गंगाधर , गांधी वॉर्ड , मोहाडी , ता . मोहाडी , जि . भंडारा . 
सर्वसाधारण 

चिंधालोरे सेवकराम गंगाराम , नेहरू वॉर्ड , मोहाडी, ता . मोहाडी, जि . भंडारा . 
नामाप्र सर्वसाधारण 

वाडीभस्मे प्रदिप ताराचंद , इंदिरा गांधी वॉर्ड , मोहाडी, ता . मोहाडी , जि . भंडारा . 
सर्वसाधारण 

निमजे गणेश बळवंत , गांधी वॉर्ड , मोहाडी , ता . मोहाडी, जि . भंडारा . 
नामाप्र स्त्री राखीव साठवणे मनिषा विनोद , इंदिरा वॉर्ड , मोहाडी, ता . मोहाडी, जि . भंडारा . 
सर्वसाधारण स्त्री राखीव बावणे कविता प्रभाकर , इंदिरा गांधी वॉर्ड , मोहाडी , ता . मोहाडी, जि . भंडारा . 

धीरजकुमार , 
जिल्हाधिकारी , भंडारा . 


σ 


σ 


σ 


१७ 


σ 


भंडारा : 
दिनांक ३ नोव्हेंबर , २०१५. 


भाग १ - अ ( असा .), ( ना . वि . पु ) , म . शा . रा ., अ . क्र . १९७ . 


आदेश 


क्रमांक कार्या- १२- अका - २- नपाप्र - कावि .- १०९० - २०१५. 


मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र मुंबई यांचे पत्र क्र . रानिआ - नप - २०१५ - प्र . क्र . १३ - का .- ६ , दिनांक २८ सप्टेंबर २०१५ निवडणूक 
कार्यक्रमानुसार महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १९ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , धीरजकुमार, जिल्हाधिकारी , भंडारा या आदेशाद्वारे असे जाहीर करतो की , लाखनी नगर पंचायतीच्या दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ रोजी 
घेण्यात आलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये खालील अनुसूचित निर्दिष्ट उमेदवार त्यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या प्रभागामधून नगर पंचायत सदस्य 
पदासाठी निवडून आलेले आहेत . 

अनुसूची 
अ .क्र . प्रभाग निवडावयाची आरक्षणाचा तपशील 

निवडून आलेल्या उमेदवारांचे नाव व पत्ता 
क्रमांक सदस्य संख्या 


१ 


१ 


१ 


१ 


नामाप्र स्त्री राखीव भिवगडे सुशिला मेघराज , ग्रामपंचायत हनुमान नगरच्या जवळ , वॉर्ड क्र . १ लाखनी , 

ता . लाखनी, जि . भंडारा . 
नामाप्र 

गि -हेपुंजे ईश्वरदत्त नारद , प्रभाग क्र . ६, लाखनी , ता . लाखनी, जि . भंडारा . 
नामाप्र स्त्री राखीव निर्वाण सुरेखा सुरेश, संजय नगर , लाखोरी रोड, लाखनी ता . लाखनी, जि . भंडारा . 
सर्वसाधारण स्त्री राखीव वंजारी साधना सत्यवान , आदर्श नगर , लाखनी , ता . लाखनी, जि . भंडारा. 
सर्वसाधारण स्त्री राखीव निंबेकर माया राजेश, लाखोरी रोड , पाणी टाकीजवळ , लाखनी, ता . लाखनी, 

जि . भंडारा . 
सर्वसाधारण 

आकरे महेश आसाराम , वॉर्ड क्र . ६ , लाखनी, ता . लाखनी, जि . भंडारा . 
नामाप्र 

निर्वाण अनिल बिसन वॉर्ड क्र . ४. लाखनी. ता . लाखनी जि . भंडारा . 
सर्वसाधारण 

रोडे विक्रम रमेश , पंचायत समितीसमोर, लाखनी, ता . लाखनी, जि . भंडारा . 
नामाप्र स्त्री राखीव तितिरमारेगिताबाई पुरुषोत्तम , पंचायत समिती मागे , प्रभाग क्र . ९ लाखनी, ता. लाखनी, जि . भंडारा . 
अनुसूचित जमाती उईके भोला घनश्याम, प्रभाग क्र . १०, बुरड मोहल्ला, लाखनी, ता . लाखनी, जि . भंडारा. 
सर्वसाधारण 

व्यास कालीचरण मनोहर , लाखनी , ता . लाखनी, जि . भंडारा . 
सर्वसाधारण स्त्री राखीव भिवगडे कल्पना अरविंद , लाखनी , ता . लाखनी , जि . भंडारा . 
सर्वसाधारण 

भांडारकर कौस्तुभ मोहन , प्रभाग क्र . १३ , गुजरी चौक, लाखनी , ता . लाखनी, जि . भंडारा . 
अनुसूचित जाती स्त्री राखीव जांभुळकर दिपाली आशीष , तलाव वॉर्ड लाखनी , ता . लाखनी, जि . भंडारा . 
सर्वसाधारण स्त्री राखीव निखाडे ज्योती राजू , सेलोटी रोड , लाखनी , ता . लाखनी, जि . भंडारा . 


१ 


१५ 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ६ , २०१५/ कार्तिक १५ , शके १९३७ 


अनुसूची - चालू 


( ५) 


___ ( १) (२) ( ३) 

( ३) । (४ ) 
१६१६ १ अनुसूचित जाती स्त्री राखीव 
१७ १७ १ अनुसूचित जाती 
___ भंडारा : 
दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१५. 


पारधी संगिता रविंद्र , तलाव वॉर्ड , सिपेवाडा रोड , लाखनी , ता . लाखनी, जि . भंडारा . 
तिरपुडे धनंजय पुंडलिकराव , बाजार वॉर्ड नं . ४, लाखनी, ता . लाखनी , जि . भंडारा . 


धीरजकुमार , 
जिल्हाधिकारी , भंडारा. 


भाग १ - अ ( असा .), ( ना . वि . पु), म . शा . रा ., अ . क्र . १९८ . 


आदेश 


क्रमांक कार्या- १२- अका -२ - नपाप्र- कावि .- १०९१- २०१५ . 

मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र मुंबई यांचे पत्र क्र . रानिआ -नप- २०१५-प्र . क्र . १३- का .-६ , दिनांक २८ सप्टेंबर २०१५ निवडणूक 
कार्यक्रमानुसार महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १९ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , धीरजकुमार, जिल्हाधिकारी, भंडारा या आदेशाद्वारे असे जाहीर करतो की , लाखांदूर नगर पंचायतीच्या दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ 
रोजी घेण्यात आलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये खालील अनुसूचित निर्दिष्ट उमेदवार त्यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या प्रभागामधून नगर पंचायत सदस्य 
पदासाठी निवडून आलेले आहेत . 


अनुसूची 


आरक्षणाचा तपशील 


निवडून आलेल्या उमेदवारांचे नाव व पत्ता 


निवडावयाची 
सदस्य संख्या 


अ . क्र . प्रभाग 

क्रमांक 
( १) ( २) 

१ १ 


( ३ ) 


» 


rr७०-० 


० 


. 


नामाप्र स्त्री राखीव दिवठे भारती भाऊराव , लाखांदूर , ता . लाखांदूर , जि . भंडारा. 

हुमने निलम विलास , लाखांदूर, ता . लाखांदूर , जि . भंडारा . 
सर्वसाधारण 

मेहेंदळे रमेश डोमाजी, लाखांदूर , ता . लाखांदूर , जि . भंडारा. 
सर्वसाधारण स्त्री राखीव राऊत दिव्या देविदास , लाखांदूर , ता . लाखांदूर , जि . भंडारा . 
नामाप्र 

राऊत रामचंद्र विश्वनाथ , टी पाईंट लाखांदूर , ता . लाखांदूर , जि . भंडारा . 
अनुसूचित जाती 

नागदेवे देवानंद रामचंद्र , लाखांदूर , ता . लाखांदूर , जि . भंडारा . 
सर्वसाधारण स्त्री राखीव गोटेफोडे रिता भेरूदास , लाखांदूर, ता . लाखांदूर, जि . भंडारा . 
सर्वसाधारण 

ठाकरे विनोद शंकरराव , लाखांदूर , ता . लाखांदूर , जि . भंडारा . 
सर्वसाधारण स्त्री राखीव मिसार वनिता लालाजी, लाखांदूर , ता . लाखांदूर , जि . भंडारा . 
नामाप्र स्त्री राखीव पारधी दुर्गा दामोदर , पिंपळगांव रोड , लाखांदूर , ता . लाखांदूर, जि . भंडारा . 
सर्वसाधारण 

खरकाटे नरेश महादेव , लाखांदूर, ता . लाखांदूर , जि . भंडारा . 
नामाप्र स्त्री राखीव गुरनुले संगिता टीमदेव , लाखांदूर , ता . लाखांदूर , जि . भंडारा . 
नामाप्र 

देशमुख प्रल्हाद मोतीराम , लाखांदूर, ता . लाखांदूर, जि . भंडारा . 
सर्वसाधारण 

बगमारे हरिष सखाराम , लाखांदूर , ता . लाखांदूर , जि . भंडारा . 
अनुसूचित जाती स्त्री राखीव टेंभुर्णे निलीमा सतीश , आंबेडकर चौक , लाखांदूर , ता . लाखांदूर , जि . भंडारा . 
सर्वसाधारण स्त्री राखीव प्रधान लता शांताराम, लाखांदूर, ता . लाखांदूर , जि . भंडारा . 
सर्वसाधारण 

दिवटे निकेश मोरेश्वर, लाखांदूर , ता . लाखांदूर , जि . भंडारा . 


० 


० 


० 


० 


१७ 


भंडारा : 
दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१५. 


धीरजकुमार , 
जिल्हाधिकारी , भंडारा. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . 


